RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक ३० ] ] 


बुधवार , 

ऑगस्ट १८ , २०२१ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ४३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
नवीन प्रशासन भवन , हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ ऑगस्ट , २०२१ 


अधिसूचना 


, 


क्रमांक रानिआ /रापनों-२०२१/प्र.क्र.१४/का . ११.- ज्याअर्थी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ - के व २४३ - झेड ए अन्वये 
तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित कायद्यातील तरतुदींन्वये अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांचे 
अधिक्षण , संचालन व नियंत्रण याबाबतचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास प्राप्त झाले आहेत 

आणि ज्याअर्थी , स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पावित्र्य राखणे व अशा निवडणुका मुक्त , नि : पक्षपातीपणे , प्रभावीपणे 
व कार्यक्षमतेने पार पाडण्याच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांची नोंदणी व संबंधित बाबींची तरतूद त्यात करणे गरजेचे आणि आवश्यक 
असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे क्र . एसईसी / एमसी २०० ९ / सीआर -४ ९ / डी .११ , दि . ३१ मार्च , २०० ९ , च्या अधिसूचनेद्वारे , 
राजकीय पक्षांची नोंदणी आदेश , २०० ९ आणि महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह ( आरक्षण व वाटप ) आदेश , २०० ९ काढण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , राजकीय पक्षाच्या आधारावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घेतल्या जाणाऱ्या सर्व 
निवडणुकांकरिता उक्त आदेश लागू असून केवळ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना , जेथे पक्षविरहित निवडणुका घेतल्या जातात तेथे हे 
आदेश लागू नाहीत ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोगास उक्त आदेशाप्रमाणे राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्यापूर्वी महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात पक्षाचे नाव आणि पत्ता , त्याचे अध्यक्ष व त्यांना जर चिन्ह देण्यात येणार असेल तर ते चिन्ह यांचा अंतर्भाव असलेली सूचना 
प्रसिद्ध करून सर्वसाधारण जनतेकडून अशा नोंदणीबाबत हरकती मागविणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात उपरोक्त प्रमाणे अधिसूचना प्रसिद्ध केलेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत 
कोणतीही हरकत प्राप्त न झाल्यास राज्य निवडणूक आयोग अधिसूचनेत प्रस्तावित केल्याप्रमाणे राजकीय पक्षाची नोंदणी 
करण्याकरीता सक्षम राहील ; 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) ४३-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट १८ , २०२१ / श्रावण २७ , 


शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त आदेशाप्रमाणे कोणतीही हरकत प्राप्त झाली , तर तिचा राज्य निवडणूक आयोग विचार करेल व ती 
क्षुल्लक आढळल्यास , फेटाळण्यात येईल व राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्यात येईल . त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगास अशा 
हरकतीत प्रथमदर्शनी सत्य वाटले , तर ती अर्जदारास कळविण्यात येईल आणि त्यावर त्याचे अभिप्राय मागविण्यात येतील आणि 
अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर , आयोग उपलब्ध अभिलेखाच्या आधारावरील गुणवत्तेवर निर्णय घेईल किंवा , संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून 
त्यानंतर निर्णय घेईल व राज्य निवडणूक आयोगाचा असा निर्णय अंतिम राहील ; 

आणि ज्याअर्थी , श्री . दिनकरराव बळवंतराव कदम , यांच्या अध्यक्ष , " बीड जनता आघाडी , बीड " मुख्य कार्यालयाचा पत्ता 
घर क्र .४० ९ " पवार निवास " रविवार पेठ , तेली गल्ली , बीड पिन -४३१ १२२ यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे , " बीड जनता 
आघाडी , बीड " अशा नावाने राजकीय पक्ष नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उपरोल्लिखित पक्ष हा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय किंवा मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय पक्ष नसल्याने अशा पक्षासाठी 
कोणतेही चिन्ह राखून ठेवणे आवश्यक नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कोणत्याही निवडणुकीत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष यांनी उभ्या 
केलेल्या उमेदवाराव्यतिरिक्त उभ्या राहिलेल्या कोणत्याही उमेदवारास उपरोल्लिखित आदेशाप्रमाणे आयोगाद्वारे मुक्त चिन्हे म्हणून 
विनिर्दिष्ट केलेल्या चिन्हांपैकी एका चिन्हाची निवड करता येईल व त्याचे वाटप करता येईल अशी तरतूद 

आणि ज्याअर्थी , मुक्त चिन्हापैकी एकाच चिन्हाची निवड अनेक उमेदवारांनी केली असेल व अशा अनेक उमेदवारांपैकी केवळ 
एक उमेदवार नोंदणीकृत राजकीय पक्षाद्वारे उभा केला असेल आणि उर्वरित अपक्ष उमेदवार असल्यास , निवडणूक निर्णय अधिकारी 
ते 

मुक्त चिन्ह त्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या उमेदवारास देईल आणि इतर कोणासही नाही , आणि जर या अनेक उमेदवारांपैकी 
दोन किंवा अधिक नोंदणीकृत राजकीय पक्षांचे उमेदवार असतील आणि उर्वरित अपक्ष उमेदवार असल्यास निवडणूक निर्णय 
अधिकारी चिठ्या टाकून कोणत्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या उमेदवारास ते मुक्त चिन्ह द्यायचे ते ठरवील आणि ज्या उमेदवाराची 
चिठ्ठी येईल , त्या उमेदवारास त्या मुक्त चिन्हाचे वाटप करेल आणि इतर कोणासही नाही 

आणि ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोगाने उपरोक्त पक्षास राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करणेपूर्वी सदर नोंदणीबाबत 
सर्वसाधारण जनतेकडून हरकती मागविणे आवश्यक आहे 

आता त्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत सदर नोंदणीबाबत सर्वसाधारण जनतेकडून कोणतीही हरकत असल्यास , ती परस्पर आयोगाच्या 
कार्यालयाकडे दाखल करावी असे जाहीर करीत आहे . 


आहे ; 


; 


, 


राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे आदेशानुसार , 


अविनाश सणस , 

उपायुक्त , 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट १८ , २०२१ / श्रावण २७ , 


शके १ ९ ४३ 


3 


3 


STATE ELECTION COMMISSION , MAHARASHTRA 
New Administrative Building , Hutatma Rajguru Chowk , Madame Cama Road , 

Mumbai 400 032 , dated 18th August , 2021 


NOTIFICATION 


No. SEC / RPP - 2021 / CR - 14 / D - 11.- Whereas , the superintendence , direction and control of all 
elections to the Panchayats and Municipalities in the State are vested in the State Election 
Commission , Maharashtra by virtue of Article 243 - K and 243 - ZA of the Constitution of India , and 
the provisions of the relevant State law as applicable to such Panchayats and Municipalities ; 

And Whereas , with a view to provide , in the interest of sanctity of elections to the local bodies , 
and in the interest of conduct of such elections , in a free , fair , effective and efficient manner , for 
the registration of political parties and for matters connected therewith ; the Registration of 
political Parties Order , 2009 and Maharashtra Election Symbols ( Reservation and Allotment ) 
Order , 2009 has been made by the State Election Commission , Maharashtra vide the State 
Election Commission , Maharashtra , Notification No. SEC / MC - 2009 / CR - 49 / D - 11 dated 31st March , 


2009 ; 


And Whereas , the said Order applies to all elections held to local bodies in the State on party 
basis except elections to Village Panchayats where elections are held on partyless basis ; 

And Whereas , before registering a political party under this Order , it is necessary to publish a 
notice in the Maharashtra Government Gazette indicating therein , the name and address of the 
political party , its President and the symbol proposed to be allotted , if any , and calling for 
objections , if any , for such registration from the general public ; 

And Whereas , as per the said Order , if no objection is received within 30 days from the date 
of publication of such notification in the Maharashtra Government Gazette , it shall be competent 
for the State Election Commission to register the political party , as proposed in the notification ; 

And Whereas , if any objection is so received , the State Election Commission may consider the 
same and in case it is found to be without substance , it may reject the same and register the 
political party . If on the other hand , the State Election Commission considers that the objection is 
prima facie genuine , then the same shall be communicated to the applicant and his remarks shall 
be called for . After receipt of the remarks , the Commission may either decide the matter on merits 
on the basis of the records available or it may give personal hearing to the parties concerned and 
take a decision thereafter . The decision of the State Election Commission shall be final 

And Whereas , Shri . Dinakrao Balawantrao Kadam , President " Beed Janta Aaghadi 
Beed ” having main office address At House No. 409 , ' Pawar Nivas ' , Raviwar Peth , Teli Galli , 
Tal . and Dist . Beed , Pin 431 122 has applied to the State Election Commission for registering as 
a political party ; 

And Whereas , the said party being neither a recognised National Party nor a State Party , it is 
not imperative to reserve symbol to it from the list of free symbols ; 

And Whereas , as per the aforesaid Order a candidate at an election to local bodies in the 
State , other than a candidate set -up by a recognised political party shall choose and shall be 
allotted one of the symbols specified as free symbols by the Commission ; 

And Whereas , as per the said Order if the same free symbol has been chosen by several 
candidates at such election , then , if of those several candidates only one is a candidate set - up by 
registered political party and all the rest are independent candidates , the returning officer shall 
allot that free symbol to the candidate set - up by the registered political party and to no one else , 
and if of those several candidates two or more candidates are set - up by different registered 
political parties and the rest are independent candidates , the returning officer shall decide by lot 
to which of the two or more candidates set - up by the different registered political parties that free 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट १८ , २०२१ / श्रावण २७ , 


शके १ ९ ४३ 


symbol shall be allotted and allot that symbol to the candidate on whom the lot falls and to no one 


else ; 


And Whereas , it is necessary for the State Election Commission to call for objections , if any , 
from the general public for registration of the said party as a political party ; 

Now , therefore , the State Election Commission , Maharashtra , hereby calls for objections , if 
any , for such registration of the said party from the general public which are to be 
submitted directly to the Commission within 30 days from the date of publication of this 
notification in Maharashtra Government Gazette . 


By order of the State Election Commissioner , 


AVINASH SANAS , 

Deputy Commissioner , 
State Election Commission , Maharashtra . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


